मागणी क्रमांक डब्ल्यू-२, मुख्य लेखाशिर्ष 
२२०२, याखाली अध्यापक प्रशिक्षण 
संस्थेकरीता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/(११७/१९)/मशि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ : शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.५, 
दिनांक.१३.०९.२०१९ 


प्रस्तावना : 


संदर्भीय दिनांक १३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत 
असलेले आधुनिक शिक्षण पध्दतीमधील बदल विचारात घेऊन विद्यापीठे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय प्रवर्गातील अध्यपकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित 
विकास करण्यासाठी विभागांतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर संस्थेच्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या अध्यापक प्रशिक्षण संस्थेकरीता 
पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


नवीन लेखाशिर्ष 


मराठी इंग्रजी 


मागणी क्र. डब्ल्यु-०२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण | Demand No.W-02 2202, General 
(०२) माध्यमिक शिक्षण १०५, शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०४) तिथली का, (02) Secondary Education, 105, 

ती) Teacher's Training, (04) Training for 
शि प्रशिक्षण (०४)(०२) अकृषी fants, | Teachers (04)(02) Training to Non- 


शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयातील | Agriculture University & Government and 


—— Non-Government Teachers of Universities. 
शि प्रशिक्षण (२२०२ आय ७१९) (कार्यक्रम) | (22021 719) (Scheme) 


२. हे आदेश नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३८/१४७१, दिनांक २२/११/२०१९ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.७६६/१९/व्यय-५,दिनांक २६.११.२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार व 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचार विनियम करुन त्यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५९/२०१९-२०/१०१६, दिनांक २३ जानेवारी, २०२० अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/(११७/१९)/मशि-३ 

3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००२०३१७३२३३२५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemantkumar Pandharinath Baviskar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher Technical 
H e m a nt ku m a r Educa epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=71de9bdf8c28541d92a5cd36d72231 Sbab7f006ec54206337 
वव 7 22d42e0976d82a8, 
Pa n d h a rl n at h Bav | ५ ka r serialNumber=284a4236ae7795d36dd2ecbSac6ca70c333a3cf1b13f6 
6828d224ae2026b37e9, cn=Hemantkumar Pandharinath Baviskar 


Date: 2020.02.03 17:39:32 +05'30' 


(हे. पं. बाविस्कर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

५. सह संचालक, उच्च शिक्षण/तंत्र शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
६. सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(/_(0 Section), एक महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. वित्त विभाग, ( व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 
५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. कार्यासन क्र. साशि-१/मशि-५, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती कार्यासन मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


